शेतकऱ्यांना वेळेत व YouRe कर्ज 
उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने कृषी कर्ज मित्र 
योजना राबविण्याबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः योजना-२०२०/प्र.क्र. ३४/वित्त-३ 
बांधकाम विभाग,२५, मर्झबान पथ 
फोर्ट,मुंबई-४००००१ 
तारीख: २१ ऑक्टोबर, २०२१ 


प्रस्तावना :- 


शेतकऱ्यांना खरीप व रब्बी हंगामा करिता राष्ट्रीयकृत बँका, सहकारी तसेच खाजगी बँका व पतपेढ्यांमार्फत 
मोठ्या प्रमाणांवर कर्ज पुरवठा केला जातो. यामध्ये ही शेतकर्‍यांचा कल हा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडे 
जास्त असतो. सहकारी बँकेकडून विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायट्यामार्फत कर्जाचे वितरण केले जाते. 
सर्वसाधारणपणे शेतकरी नवीन पीक कर्ज, मध्यम व दीर्घ मुदतीचे कर्ज घेतो. हे कर्ज घेत असताना त्याला ७/१२ 
उताऱ्यापासून ते बँकांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र इत्यादी कागदपत्रे गोळा करावी लागतात. यासाठी बराच कालावधी 
लागतो व कधी कधी तर हंगाम ही संपून जातो. केवळ कागदपत्रांच्या पुर्ततेअभावी त्यास वेळेवर कर्ज मिळत कर्ज 
मिळत नाही. नाईलाजास्तव त्याला खाजगी सावकाराकडून जास्तीच्या व्याजाने कर्ज घ्यावे लागते. अशाप्रकारे 
शेतकऱ्यांना बँकेमार्फत कर्ज मिळविण्यासाठी अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. 


शेतकऱ्यांना वेळेत व सुलभरित्या कर्ज उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडून 
कृषी कर्ज मित्र योजना राबविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

शेतकऱ्यांना वेळेत व सुलुभरित्या कर्ज उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडून 
"कृषी कर्ज मित्र" योजना खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


योजनेचा Sear :- 


शेतकऱ्यांना कृषी कर्जाची उपलब्धता सहजतेने व विनाविलंब होण्यासाठी सहाय्य करणे व त्याद्वारे 
भांडवलाची गुंतवणुक वाढवून कृषीक्षेत्राचा विकास साधणे. 


योजनेचे स्वरूप :- 


दरवर्षी खरीप, रब्बी हंगामामध्ये शेतकरी पीक कर्ज घेत असतात. लागवडीखालील क्षेत्र व एकूण पीक कर्ज 
वाटप पाहिले असता यात विषमता आढळून येते. कृषी क्षेत्रात भांडवलाचा ओघ व गुंतवणूक वाढवून कृषी क्षेत्राच्या 
विकासात अधिकची भर पडणे आव्यक आहे. सुक्ष्म निरीक्षण केल्यास तेच-तेच लाभार्थी वेगवेगळ्या बाबींसाठी कर्ज 
घेत असल्याने दिसून येतात. त्यामुळे त्यांच्या शेती क्षेत्रात विकास झालेला दिसून येतो. या शेतकऱ्यांव्यतिरिक्‍्त 
ज्यांना कर्ज घेण्याची इच्छा आहे परंतु, कर्ज प्रक्रियेचे अज्ञान असल्यामुळे व वेळेच्या अभावामुळे कर्ज मिळणे शक्य 
होत नाही. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः योजना-२०२०/प्र.क्र. ३४/वित्त-३ 


अशा इच्छूक पात्र शोतकऱ्यांना कृषी कर्ज सहज सुलभतेने त्यांच्या मागणी नुसार वेळेत उपलब्ध होण्यासाठी 
त्यांना प्रशिक्षीत स्वयंसेवकाची मदत/सहाय्य देणे गरजेचे आहे. ही बाब लक्षात घेउन कृषी कर्ज मित्र यांच्या मदतीने 
गरजू पात्र MAPA ज्या बाबीसाठीचे कर्ज आवश्‍यक आहे, अशी प्रकरणे कृषी कर्ज मित्र यांच्या सहाय्याने तयार 
केल्यास शेतकऱ्यांस वेळेत कर्ज उपलब्ध होईल. 


प्रति प्रकरण सेवाशुल्काचा दर:- 


अ) अल्प मुदतीचे कर्ज :- 
१. प्रथमत: पीक कर्ज घेणारा शेतकरी :- प्रति प्रकरण सेवाशुल्क रूपये १५०/- 
ब) मध्यम व दिर्घमुदतीचे कर्ज :- 
१. नविन कर्ज प्रकरण :- प्रति प्रकरण सेवाशुल्क रूपये २५०/- 
२. कर्ज प्रकरणाचे नुतनीकरण :- प्रति प्रकरण सेवाशुल्क रूपये २००/- 
कृषी कर्ज मित्र नोंदणी :- 


अ) कृषी कर्ज मित्र म्हणून सेवा देऊ इच्छिणाऱ्या व्यक्‍तीने जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करावी. 
ब) नोंदणी झालेल्या इच्छूक व्यक्तींची यादी तयार करून त्यास कृषी समितीची मान्यता घेण्यात येईल. 
क) जिल्हा परिषदेकडील कृषी समितीस अंतिम निवडीचे अधिकार राहतील. 


कृषी कर्ज मित्राने ज्या होतकऱ्यांना कृषी कर्जाची आवश्‍यकता आहे, त्यांना भेटी देऊन कर्ज प्रकरणाच्या 
कार्यपध्दतीची सविस्तर माहिती द्यावी. कृषी कर्ज मित्र कृषी कर्जासाठी आवश्‍यक असणारी कागदपत्रे गोळा करून 
शेतकऱ्यांच्या संमतीने कर्ज प्रकरण तयार करून मंजूरीसाठी बँकेमध्ये सादर करेल. कृषी कर्ज मित्र हा बँक व 
शेतकरी यांच्यामधील मध्यस्थाच्या भूमिकेऐवजी सहायक व सल्लागाराची भूमिका बजावेल. 


कृषी कर्ज मित्राने पारदर्शी व प्रामाणिकपणे शेतकऱ्यांस सहाय्य व सल्ला देणे या विषयीचे बंधपत्र देणे 
आव्यक आहे. 


कृषी कर्ज मित्रास सेवाशुल्क देण्याची कार्य पध्दती :- 
कृषी कर्ज मित्रास सेवा शुल्क देण्यासाठी तालुका स्तरावर खालील प्रमाणे समिती गठीत करण्यात 
यावी. 
तालुका स्तरीय समिती 

१. | | गट विकास अधिकारी समिती अध्यक्ष 

२. सहायक निबंधक सहकारी संस्था सदस्य 

३. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा प्रतिनिधी सदस्य 

8, जिल्हा अग्रणी बॅंकेचा प्रतिनिधी सदस्य 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः योजना-२०२०/प्र.क्र. ३४/वित्त-३ 


षु. तालुका कृषी अधिकारी सदस्य 
६. | कृषी अधिकारी पंचायत समिती (सर्वसाधारण) सदस्य सचिव 


१. कृषी कर्ज मित्र शोतकर्‍याच्या शिफारशीसह सेवाशुल्क मागणी यादी बँकेकडे सादर करेल. 
२. बँकेकडून त्याची शहानिशा करून बँक त्या गटातील गट विकास अधिकारी (पंचायत समिती) 
यांचेकडे सेवा शुल्क अदायगीसाठी यादी सादर करेल. 
३. सेवा शुल्कावरील होणारा खर्च हा त्या वर्षाच्या योजनेच्या उपलब्ध निधीतून गट विकास अधिकारी 
यांनी भागवावा. 
योजनेचा कालावधी :- 


सदर योजनेचा कालावधी हा सन २०२१-२२ हे आर्थिक वर्ष राहील. आवश्‍यकतेनुसार योजनेचा 
कालावधी कमी करणे, किंवा वाढविण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेला राहतील. 


निधीचा स्रोत व रक्‍कम :- 


जिल्हा परिषद स्वनिधी सन २०२१-२२ चे अंदाजपत्रक 
लेखाशिर्ष -२४०१ कृषी खर्चाची मर्यादा रक्‍कम रू.१०,००,०००/- (रूपये दहा लाख फक्त) 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२११०२११६०९४८१४२० असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Santosh 
Shaligram Panzade 


Sa ntos h DN: cn=Santosh Shaligram 


Panzade, o=Rural 


| Development Department, 
Shaligram 260000११११ 


email=santosh.panzade@nic 


Pa NZa d e ae 10.21 17:01:40 


+05'30' 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय, 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः योजना-२०२०/प्र.क्र. ३४/वित्त-३ 


मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 
मा.सभापती/उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई, 

मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा, मुंबई यांचे कार्यालय,विधानभवन, मुंबई, 
मा.विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद , मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई, 
सर्व मा. विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य. 

सर्व जिल्हा परिषदांचे मा.अध्यक्ष. 

मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 


. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव , मंत्राळयीन सर्व विभाग. 

. सर्व विभागीय आयुक्‍त (महसुल). 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ ( लेखा परीक्षा ), मुंबई (पाच जादा प्रतीसह ) 

. महालेखापाल , महाराष्ट्र-२ ( लेखा परीक्षा), नागपूर (पाच जादा प्रतीसह ) 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई (पाच जादा प्रतीसह ) 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर ( पाच जादा प्रतीसह ) 

. महालेखाकार ( स्थानिक संस्था ) महाराष्ट्र-१, मुंबई ( पाच जादा प्रतीसह ) 

. महालेखाकार ( स्थानिक संस्था ) महाराष्ट्र-२, नागपूर ( पाच जादा प्रतीसह ) 

. संचालक तथा मुख्य लेखा परिक्षक , स्थानिक निधी लेखा, म.रा.कोकण भवन, नवी मुंबई. 

. सर्व सहमुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा. (कोकण, /रत्नागिरी /पुणे / नागपूर/औरंगाबाद / 


अमरावती) 


. सर्व सह / उप सचिव , ग्राम विकास विभाग. 

. जिल्हाधिकारी (सर्व ), 

. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी . 

. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व ) 
. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२५. 
. ग्राम विकास विभाग (सर्व कार्यासने) 
. निवड नस्ती /वित्त -३. 


वित्त विभाग ( व्यय-१५ / अर्थोपाय / वित्त आयोग कक्ष) 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः योजना-२०२०/प्र.क्र. ३४/वित्त-३ 


कृषी कर्ज मित्रांस द्यावयाच्या सेवाश्ुल्कासाठी होतकरी शिफारस पत्र 


मी'ओ्री/श्रीमंती eae ee a राहणार eae ee 
Geese ee येथील रहिवाशी असून मी ---------- Saree Ses a 
- शाखेतून सन 2029-22 खरीप/रब्बी हंगामात नवीन पीक कर्ज / मध्यम मुदत कर्ज / दीर्घ मुदत कर्ज 
घेतळे त्यांगाठी गळा श्री/श्रीमती -5:5115555115355555 या कृषी कर्ज मित्राने मंजूरीसाठी 


सहाय्य केले. त्यास नियमाप्रमाणे सेवाशुल्क देण्यास माझी हरकत नसून या बाबत माझ्यावर कोणताही 
दबाव आणण्यात आलेला नाही. याबाबत माझी कोणतीही तक्रार नाही. 


स्वाक्षरी 
शेतकऱ्याचे नांव: 
मो.नं.: 


कृषी कर्ज मित्रांस द्यावयाच्या सेवाशुल्कासाठी बँक अधिकारी / विकास सोसायटीचे 
सचिव यांचे शिफारस पत्र 


सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात खरीप /रब्बी हंगामात श्री./श्रीमती -------------- राहणार - 
------- ता.------ जि.-------- यांना नवीन पीक कर्ज / मध्यम मुदत कर्ज / दीर्घ मुदत कर्ज मंजूर 
केले आहे. कर्जदाराने अर्ज केल्याप्रमाणे श्री./श्रीमती ----------- या कृषी कर्ज मित्रास नियमाप्रमाणे 
सेवाशुल्क देण्यास शिफारस करण्यात येत आहे. 


स्वाक्षरी 
बँक अधिकाऱ्याचे नांव 
हुद्या व शिक्का 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


